महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
कत्रांटी पध्दतीने निर्माण केलेल्या विधि 
सल्लागार या पदाची वयोमर्यादेची अट शिथील 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी ०२१७/प्र.क्र.३५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 


मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ मे, २०१७ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.एसपीपी २०५/प्र.क्र.२४७/पोल-१० दिनांक १५.०९.२००६ 
२. शासन निर्णय गृह विभाग क्र. एसपीपी २००५/प्र.क्र.२४७/पोल-१० दिनांक २६.०६.२००७ 
३. शासन निर्णय क्र.महसूल व वन विभाग क्र. एस-३०/१२/२०१२/प्र.क्र.२३३/फ-६ 
दिनांक १३.११.२०१३ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भिय क्रमांक १ अन्वये विधि सल्लागार या पदाची एकुण ४ पदे कंत्राटी पध्दतीने निर्माण 
केलेली आहेत. सदर पदांपैकी एक पद हे महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर कंत्राटी पध्दतीने अस्तित्वात आहे. संदर्भिय क्रमांक २ येथील 
शासन निर्णयान्वये सदर पदाची वयोमर्यादा ६२ वर्षे इतकी करण्यात आली आहे. 

तथापि, विविध कायद्याच्या तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याचा अभ्यास असणारे 
अनुभवी ज्ञानसंपन्न उमेद्ठारांची आवश्‍यकता असल्याने तसेच अशा उमेद्वारांची उपलब्धता विचारात 
घेता, संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेली वयोमर्यादेची अट, महसूल व वन 
विभागाच्या संदर्भीय क्र.३ येथीळ शासन निर्णय दिनांक 93.99.2093 च्या अटी व शार्तीप्रमाणे 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेतीळ उपरोक्‍त बाब विचारात घेऊन, महासंचाळक, ळाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयातील मंजुर विधि सल्लागार या पदासाठी, संदर्भ क्रमांक २ 
येथील शासन निर्णयान्वये, नियुक्तीच्या वेळी विहीत करण्यात आलेली कमाल वयोमर्यादेची अट, 
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १३.११.२०१३ च्या अटी व शार्तीप्रमाणे करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


ara निर्णय क्रमांकः डीपीपी ०२१७/प्र.क्र.३५/पोळ-१० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०५२५१७१००३१५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
A [ U n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 


Vishnupant b54.20-2sbiede03dfaddeSD4det C4642 
7 465ecdafbdae899f879d9b4603fe37cfb35 
Joshi 000010 आ 
(अ. वि. जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. महासंचालक, Sch GSA ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री (गृह - शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. राज्यमंत्री, (गृह - ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. कार्यासन पोल-३, गृह विभाग 

११ निवड नस्ती, पोल-१०. 


oc “८७ AD WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


